उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालयीन (खुद्द) 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. इएसटी-४४२४/प्र.क्र.५४/६-७४०९६२/आस्था-१. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ मे, २०२४. 
वाचा :- 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-४४२४/प्र.क्र.५४/₹-७४०९६२ /आस्था-१, 
दि.२६ फेब्रुवारी २०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-४४२४/प्र.क्र.५४/₹-७४०९६२/आस्था-१, दि.२६ 
फेब्रुवारी २०२४ मधील परिच्छेद २ मधील :- 


“ विभागाच्या मंत्रालयीन (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांसाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१- 
सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट (०१)(०१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग-०१-वेतन (दत्तमत)(२२५१ 
०४०९)" या लेखा शीर्षाखाली व राष्ट्रीय सेवायोजन कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसाठी होणारा खर्च 
"मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट, (०२) (राष्ट्रीय सेवा 
योजना)(०३)(०१) राष्ट्रीय सेवा योजना-०१-वेतन (२२५१ ०६८८) (योजनेतर) (दत्तमत) (केंद्र हिस्सा)", या 
लेखाशीर्षाखाली दाखविण्यात यावा. ” 


ऐवजी 
“ विभागाच्या मंत्रालयीन (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांसाठी होणारा खर्च व राष्ट्रीय सेवायोजन कक्षासाठी 
निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा- 
०९०-सेक्रेटरीएट (०१)(०१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग-०१-वेतन (दत्तमत)(२२५१ ०४०९)" या लेखा शीर्षाखाली 
दाखविण्यात यावा.” असा वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०५०८१२१०१०९००८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


JAYSHREE JAIDEEP 
PAWAR 


(जयश्री ज. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इएसटी-४४२४/प्र.क्र.५४/९-७४०९६२/आस्था-१. 


४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. सचिव, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, क्रिडा व युवक कल्याण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१०. सहायक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, क्रिडा व युवक कल्याण विभाग, भारत 
सरकार, १२२१-बी-१, रँगलर परांजपे मार्ग, पुणे § ४११ ००४. 

११. वित्त विभाग (आपुक/व्यय-५/अर्थसं-९), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (१४१७/१४२७, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कक्ष अधिकरी, रोखशाखा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय, धोबी तलाव, मुंबई. 

१६. निवड नस्ती, आस्था-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


